शासनमान्य खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 
१२१ अनुदान तत्वावरील दिव्यांगांच्या विशोष निवासी / 
अनिवासी शाळा / कर्मशाळांकरिता वाढीव विद्यार्थी 
संख्येबाबतचे शुद्धीपत्रक निर्गमित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. इडीडी-२०१८/प्र.क्र.१३८/दि.क.१ 
३१, ३२, ३५ ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग, तिसरा मजला 
बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१. 
दिनांक :- १९ जून, २०२४. 


वाचा:- १) सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.इडीडी-२००३/प्र.क्र.३४०/ भाग- 

३/सुधार-२, दि.१८ ऑगस्ट, २००४. 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.इडीडी-२०१२/प्र.क्र.६७/ अ.क.१, 
दि.०८.०४.२०१५. 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.इडीडी-१३८/प्र.क्र.१ /अ.क.१, 
दि.०६.११.२०१८. 

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.३३९/ अ.क.- 
१, दि.३१.०७.२०१८. 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.४६३/ अ.क.- 
१, दि.२९.०८.२०१८. 

६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.४१५/ अ.क.- 
१, दि.२९.०८.२०१८. 

७) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.४२२/ अ.क.- 
१, दि.३१.०८.२०१८. 

८) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.४१४/ अ.क.- 
१,दि.५.०९.२०१८. 

९) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.८७/ अ.क.- 
१, दि.६.०९.२०१८. 

qo) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.६३/अ.क.- 
१, दि.१४.१०.२०२१. 

११) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक ईडीडी-२०१२/प्र.क्र.६७/ अ.क.- 
१, दि.१३.०४.२०१६. 

१२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.४३४/ अ.क.- 
१, दि.२९.०८.२०१८. 

१३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.५५७/ अ.क.- 
१, दि.२१.०९.२०१८. 

१४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.५८०/ 
अ.क.-१, दि.३.११.२०१८. 

१५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.४८०/ 
अ.क.-१, दि.२७.११.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः इडीडी-२०२१/प्र.क्र.०१/दि.क.१ 


१६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक एमआयएस-२०१८/प्र.क्र.५१८/ 
अ.क.-१, दि.१७.०६.२०१९. 

१७) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक इडीडी-२०१८/प्र.क्र.५७७/ अ.क.- 
१, दि.२६.१०.२०२१. 

१८) मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र. ६८१/२०१९ प्रकरणी 
मा. उच्च न्यायालयाचे दिनांक २०.०१.२०२० रोजीचे आदेशा. 

१९)मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र. ११/२०२१ प्रकरणी 
मा. न्यायालयाचे दि. १० जून, २०२४ रोजीचे आदेश. 

२०)मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.७9०७३/२०२१ मधील 
दि.१३.१२.२०२१ रोजीचे आदेशा. 

२१) मा.मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ०६ जून, २०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतीवृत्त. 

२२) दिव्यांग कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. इडीडी-२०१८/प्र.क्र.१३८/दि.क.१, दि.८ जून, 
२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


शासनमान्य खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या “अ” श्रेणीतील १२३ विना अनुदान तत्वावरील 


दिव्यांगांच्या fer निवासी/अनिवासी झाळा/कर्मशाळांना संदर्भ क्र.२ येथील झासन निर्णयान्वये 
मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने अनुदान तत्वावर मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तद्नंतर उक्त १२३ 
शाळा/कर्मशाळांपैकी पात्र १२१ शाळा/कर्मशाळांना संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र.१ येथील 
आकृतीबंधानुसार अनुज्ञेय ठरणाऱ्या एकूण २४६४ पदांना मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात 
विविध शासन शुध्दीपत्रकान्वये वित्त विभागाची व मा. मंत्रिमंडळाची पुर्व मान्यता न घेता तत्कालीन मा.मंत्री 
(सा.न्या.) यांच्या मान्यतेने १६ शाळा/ कर्मशाळांच्या मान्य विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 
आली. सदर १६ शाळा/कर्मशाळांच्या मान्य विद्यार्थी संख्येमध्ये वाढ करणेबाबत तत्कालीन मंत्री (सा.न्या.) 
महोदयांचे मान्यतेने निर्गमित करण्यात आलेल्या उपरोक्त वाचा क्र. ०४ ते १७ येथील शासन शुद्धीपत्रकांस मा. 
मंत्रिमंडळाचे दिनांक ६ जून, २०२४ रोजीचे बैठकीमध्ये कार्योत्तर मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


त्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ८ जून, २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


त्यानुसार खालील तक्त्यात नमूद १६ दिव्यांग उपक्रमांमधील मान्य विद्यार्थी संख्येमध्ये 
मा.मंत्रीमंडळासमोर झालेल्या दि. ६ जून, २०२४ रोजीच्या बैठकीच्या कार्यवृत्तान्वये दिलेली मान्यता व मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र. ११/२०२१ प्रकरणी मा. न्यायालयाचे दि. १० 
जून, २०२४ रोजीचे सुनावणीच्या वेळी मा. उच्च न्यायालयाने अभिमत व्यक्‍त केल्यानुसार सामाजिक न्याय व 


विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.इडीडी-१३८/प्र.क्र.१/अ.क.१, दि.०६.११.२०१८ या शासन निर्णयामध्ये 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः इडीडी-२०२१/प्र.क्र.०१/दि.क.१ 


शुद्धीपत्रकान्वये सुधारणा करण्यात येत आहे. 


दर्शविण्यात आलेल्या विद्यार्थी संख्येमध्ये खाळील तक्त्यातील स्तंभ ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार या शासन 


अ. | जिल्हा | शाळा/ कार्यशाळेचे नाव | शा. नि. क्र. वित्त स्तंभ-५ शासन 
क्र. इडीडी-१३८/ | विभागाची व | येथील | निर्णय दि. 
प्र.क्र.१/ मा. शुद्धी- ८ जून, 
अ.क.१, । मंत्रिमंडळाची | पत्रकांन्वये | २०२४ 
दि.६.११.१८ | मान्यतान | दिलेली अन्वये 
मध्ये घेता वाढीव | विद्यार्थी | शासन 
दर्शविण्यात विद्यार्थी वाढीची | निर्णय दि. 
आलेली संख्येबाबत | संख्या | ६ नोव्हे. 
विद्यार्थी निर्गमित । निवासी/ | २०१८ 
संख्या केलेल्या अनिवासी | मध्ये 
शासन विद्यार्थी 
शुद्धीपत्रकांचा संख्येबाब 
क्रमांक व त 
दिनांक करण्यात 
आलेली 
सुधारणा 
Es २ ३ pk ५ ६ | 6 | 
| हिंगोली श्री.जगजाहीर शिक्षण ४० शा.शु.क्र. ३५ ७५ 
प्रसारक मंडळ, नांदेड | निवासी | इडीडी- निवासी । निवासी 
संचलित निवासी २०१८/प्र.क्र.३ 
अस्थिव्यंग विद्यालय, ३९/ अ.क.-१, 
डोंगरकडा दि.३१.७.१८ 
TL. HOA, 
जि.हिंगोली 
२ । सोलापूर | इंडियन सोडल रिसर्च ४० शा.शु.क्र.इडी १० ५० 
डेव्हलपमेंट निवासी । डी- निवासी । निवासी 
ऑर्गनायझेशन, २०१८/प्र.क्र.४ 
सोलापूर संचलित प्रगती ६३/ अ.क.-१ 
मुकबधीर निवासी दि.२९.८.१८ 
विद्यालय, सोलापूर 
३ | अ.नगर आधार शिक्षण व ग्रामिण २५ शा.शु.क्र.इडी ३५ ६० 
विकास मंडळ, नांदुरी निवासी | डी- निवासी | निवासी 
दुमाला, ता.संगमनेर २०१८/प्र.क्र.४ 
संचलित साईसेवा १५/ अ.क.-१, 
निवासी मतिमंद मुला- दि.२९.८.१८ 
मुलींची शाळा, शिर्डी, 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः इडीडी-२०२१/प्र.क्र.०१/दि.क.१ 


फॉर मेंटली हॅन्डीर्केप्ड, 


अ. | जिल्हा | शाळा/ कार्यशाळेचे नाव | शा. नि. क्र. वित्त स्तंभ-५ शासन 
क्र. इडीडी-१३८/ | विभागाची व | येथील | निर्णय दि. 
प्र.क्र.१/ मा. शुद्धी- | ८ जून, 
अ.क.१, । मंत्रिमंडळाची | पत्रकांन्वये | २०२४ 
दि.६.११.१८ | मान्यतान | दिलेली अन्वये 
मध्ये घेता वाढीव | विद्यार्थी | शासन 
दर्शविण्यात विद्यार्थी वाढीची | निर्णय दि. 
आलेली संख्येबाबत | संख्या | ६ नोव्हे. 
विद्यार्थी निर्गमित । निवासी/ | २०१८ 
संख्या केलेल्या अनिवासी | मध्ये 
शासन विद्यार्थी 
शुद्धीपत्रकांचा संख्येबाब 
क्रमांक व त 
दिनांक करण्यात 
आलेली 
सुधारणा 
Ea Q 3 | ८४ 4 ६ | 6 | 
ता.राहता, 
जि.अहमदनगर 
४ | बुलढाणा | at. आनंदस्वामी शिक्षण ४० शा.शु.क्र.इडी ३५ ७५ 
प्रसारक संस्था, | निवासी । डी- निवासी । निवासी 
देऊळगांव मही, २०१८/प्र.क्र.४ 
ता.देऊळगांव राजा, २२/ अ.क.-१, 
बुलढाणा संचलित दि.३१.८. १८ 
जीजामाता निवासी 
मुकबधीर विद्यालय, 
साखरखेडा, 
ता.सिंदखेड राजा, 
बुलढाणा 
५ | बीड सौ.सुमतीबाई गुणाले ४० शा.शु.क्र.इडी २० ६० 
शिक्षण प्रसारक मंडळ, निवासी | Se निवासी । निवासी 
धानोरा (खु.), २०१८/प्र.क्र.४ 
ता.अंबाजोगाई, जि.बीड १४/ अ.क.-१, 
संचलित सेवा मतिमंद दि.५.९. १८ 
विद्यार्थ्यांचे निवासी 
शेतकी प्रशिक्षण केंद्र, 
धानोरा, ता.अंबाजोगाई, 
जि.बीड 
६ | सांगली अजिक्य फाऊंडेशन २० शा.शु.क्र.इडी ३० ५० 
संचलित इन्स्टिट्यूट अनिवासी | डी- अनिवासी । अनिवासी 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः इडीडी-२०२१/प्र.क्र.०१/दि.क.१ 


अ. | जिल्हा | शाळा/ कार्यशाळेचे नाव | शा. नि. क्र. वित्त स्तंभ-५ शासन 
क्र. इडीडी-१३८/ | विभागाची व | येथील | निर्णय दि. 
प्र.क्र.१/ मा. शुद्धी- | ८ जून, 
अ.क.१, । मंत्रिमंडळाची | पत्रकांन्वये | २०२४ 
दि.६.११.१८ | मान्यतान | दिलेली | अन्वये 
मध्ये घेता वाढीव | विद्यार्थी | शासन 
दर्शविण्यात विद्यार्थी वाढीची | निर्णय दि. 
आलेली संख्येबाबत | संख्या | ६ नोव्हे. 
विद्यार्थी निर्गमित । निवासी/ | २०१८ 
संख्या केलेल्या अनिवासी | मध्ये 
शासन विद्यार्थी 
शुद्धीपत्रकांचा संख्येबाब 
क्रमांक व त 
दिनांक करण्यात 
आलेली 
सुधारणा 
Ea Q 3 | ८४ 4 ६ | 6 | 
कुपवाड, ता.मिरज, २०१८/प्र.क्र. 
जि.सांगली ८७/ अ.क.-१, 
दि.६.०९.१८ 
७ | बीड बाबासाहेबे परांजपे ४५ शा.शु.क्र. १५ ६० 
प्रतिष्ठान संचलित | निवासी | इडीडी- निवासी निवासी 
कर्तव्य मतिमंद मुलींचे २०१८/प्र.क्र.६ 
निवासी विद्यालय ३/ अ.क.-१, 
दि.१४.१०.२१ 
८ | गडचिरोली | शांतिवन अपंग निराधार ४० शा.शु.क्र. १० 4o 
व आदिवासी विकास निवासी | ईडीडी- निवासी । निवासी 
संस्था, देसाईगंज २०१२/प्र.क्र.६ 
(वडसा), जि. ७/अ.क.-१ 
गडचिरोली संचलित दि.१३.४.१६ 
शांतीवन अपंगाची 
निवासी कार्यशाळा, 
देसाईगंज (वडसा), 
गडचिरोली 
९ | जळगांव राष्ट्रीय एकात्मता ४० शा.शु.क्र. ४० ८० 
शिक्षण प्रसारक मंडळ | निवासी | इडीडी- निवासी । निवासी 
संचलित निवासी २०१८/प्र.क्र.४ 
मतिमंद विद्यालय, ३४/ अ.क.-१, 
सावदा, ता. दि.२९.८.१८ 
रावेर,जि.जळगांव 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः इडीडी-२०२१/प्र.क्र.०१/दि.क.१ 


अ. | जिल्हा | शाळा/ कार्यशाळेचे नाव | शा. नि. क्र. वित्त स्तंभ-५ शासन 
क्र. इडीडी-१३८/ | विभागाची व | येथील | निर्णय दि. 
प्र.क्र.१/ मा. शुद्धी- | ८ जून, 
अ.क.१, । मंत्रिमंडळाची | पत्रकांन्वये | २०२४ 
दि.६.११.१८ | मान्यतान | दिलेली अन्वये 
मध्ये घेता वाढीव | विद्यार्थी | शासन 
दर्शविण्यात विद्यार्थी वाढीची | निर्णय दि. 
आलेली संख्येबाबत | संख्या | ६ नोव्हे. 
विद्यार्थी निर्गमित । निवासी/ | २०१८ 
संख्या केलेल्या अनिवासी | मध्ये 
शासन विद्यार्थी 
शुद्धीपत्रकांचा संख्येबाब 
क्रमांक व त 
दिनांक करण्यात 
आलेली 
सुधारणा 
| १_| २ ३ 1 ८४ ५ ६ | 6 | 
। उस्मानाबाद | Brasil शिक्षण Yo शा.शु.क्र. ४० ९० 
प्रसारक बहु.मंडळ वाशी | निवासी | इडीडी- निवासी | निवासी 
संचलित निवासी २०१८/प्र.क्र. 
मतिमंद विद्यालय वाशी, ८७/ अ.क.-१, 
जि. उस्मानाबाद दि.६.०९.१८ 
। १ | नागपूर Heat विद्या प्रसारक ४० शा.शु.क्र. १० Yo 
शिक्षक संस्था, नागपूर | अनिवासी | इडीडी- अनिवासी | अनिवासी 
संचलित संस्कार २०१८/प्र.क्र. 
मतिमंद मुलांची शाळा, ८७/ अ.क.-१, 
नागपूर दि.६.०९.१८ 
१२ | गडचिरोली | स्वामी विवेकानंद ज्ञान ४० MH. 34 ७५ 
प्रसारक मंडळ, बोरी, | निवासी | इडीडी- निवासी । निवासी 
ता,अहेरी, संचलित २०१८/प्र.क्र.५ 
स्वामी विवेकानंद ५७/ अ.क.-१, 
मतिमंद निवासी दि.२१.९.१८ 
विद्यालय, चामोर्शी, जि. 
गडचिरोली. 
१३ | सातारा सहयाद्री शिक्षण संस्था, | २० निवासी | शा.शु.क्र. १० ३० 
पाचवड, ता.वाई, जि. | २० अनिवासी | इडीडी- निवासी । निवासी 
सातारा संचलित २०१८/प्र.क्र.५ २० 
आपुलकी मतिमंद ८०/ अ.क.-१, अनिवासी 
मुलांची शाळा, कुडाळ, दि.३.११.१८ 
ता. जावळी, जि. 
सातारा. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः इडीडी-२०२१/प्र.क्र.०१/दि.क.१ 


अ. | जिल्हा | शाळा/ कार्यशाळेचे नाव | शा. नि. क्र. वित्त स्तंभ-५ शासन 
क्र. इडीडी-१३८/ | विभागाची व | येथील | निर्णय दि. 
प्र.क्र.१/ मा. शुद्धी- | ८ जून, 
अ.क.१, । मंत्रिमंडळाची | पत्रकांन्वये | २०२४ 
दि.६.११.१८ | मान्यतान | दिलेली अन्वये 
मध्ये घेता वाढीव | विद्यार्थी | शासन 
दर्शविण्यात विद्यार्थी वाढीची | निर्णय दि. 
आलेली संख्येबाबत | संख्या | ६ नोव्हे. 
विद्यार्थी निर्गमित । निवासी/ | २०१८ 
संख्या केलेल्या अनिवासी | मध्ये 
शासन विद्यार्थी 
शुद्धीपत्रकांचा संख्येबाब 
क्रमांक व त 
दिनांक करण्यात 
आलेली 
सुधारणा 

Ea २ ३ pk | 4 ६ | 6 | 

१४ | औरंगाबाद । विद्यासागर शिक्षण ४० शा.शु.क्र. ३५ ७५ 
प्रसारक मंडळ, नांदेड | निवासी | इडीडी- निवासी । निवासी 
संचलित इंदिरा निवासी २०१८/प्र.क्र.४ 
मुकबधीर विद्यालय, ८०/ अ.क.-१, 
नारेगांव, औरंगाबाद. दि.२७.११.१८ 

१५ | कोल्हापूर । कागल तालुका कला | २४ निवासी | शा.शु.क्र. १४ ३८ 
क्रिडा शौक्षणिक व। ८ अनिवासी | एमआयएस- | निवासी | निवासी 
सांस्कृतिक मंडळ, २०१८/प्र.क्र.५ १४ २२ 
कागल संचलित स्व. १८/ अ.क.-१, | अनिवासी | अनिवासी 
गणपतराव गाताडे दि.१७.६.१९ 
निवासी व अनिवासी 
मतिमंद विद्यालय, ता. 
कागल, जि. कोल्हापूर. 

१६ | गडचिरोली | भिमराव झाडे शिक्षण ४० शा.शु.क्र. १० Yo 
संस्था संचलित | निवासी | इडीडी- निवासी । निवासी 
मुकबधीर निवासी २०१८/प्र.क्र.५ 
विद्यालय, पेरमिली, ता. ७७/ अ.क.-१, 
अहेरी, जि, गडचिरोली. दि.२६.१०.२१ 

४. सदर RA शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित करण्यात आलेल्या वाढीव विद्यार्थी संख्येनुसार अनुषंगिक 


पदनिर्मितीबाबत शासन निर्णय दिनांक ०८ जून, २०२४ मध्ये निर्धारित केलेल्या अटी व शर्ती कायम ठेवण्यात येत 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः इडीडी-२०२१/प्र.क्र.०१/दि.क.१ 

असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. सदर शुद्धीपत्रकांन्वये केवळ वाढीव विद्यार्थी संख्येस मान्यता 
देण्यात येत असून इतर कोणतेही अनुषंगिक लाभ देय नाहीत. 

५. सदरचे शासन शुद्धीपत्रक मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.६ जून, २०२४ रोजीच्या बैठकीमधील कार्यवृत्तास 
अनुसरुन तसेच, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र. ११/२०२१ प्रकरणी 
मा. न्यायालयाचे दि. १० जून, २०२४ रोजीचे आदेशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून उपरोक्त नमूद 
१६ विशेष शाळा/ कर्मशाळांच्या विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत सदरचे शुद्धीपत्रक हे उपरोक्‍त वाचा क्र. ३ च्या दि. 
६.११.२०१८ च्या शासन निर्णयाचा भाग म्हणून वाचण्यात यावे. 


q. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०६१९१४४५५२३२३५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VISHNUDAS PUNDLIKRAO GHODKE 

V | S H N U D A S DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPT., 
2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5189556b7a95d589 

P U N D L | K RA O 6bbb81496F403bb58ac3e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=9AB69D6945F8950A952583 1 FBAE9726BE295D 
17576E78D19FA8F6CB952BB04A0, cn=VISHNUDAS 

G H O D KE PUNDLIKRAO GHODKE 
Date: 2024.06.19 15:05:33 +05'30' 

(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव > महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा .मुख्यमंत्री मंत्री : यांचे खाजगी सचिव » मत्रालय, मुंबई ४०० ०२२. 


AD 


) 
) aur मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक. 
) सचिव (दिव्यांग कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, संबंधित. 

) 

) 

) 

) 


Av 


te} 


Cc 
ae 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, संबंधित. 

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हापरिषद, संबंधित. 

८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
९) संबंधित संस्था. (आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे मार्फत.) 

१०) निवडनस्ती (दिव्यांग कल्याण -१) 


८८४) 


9 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


